महाराष्ट्र राज्यात “पुण्यश्लोक 
अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप 
योजना” राबविण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मनासो २८२४/प्र.क्र.५३/कौशल्य-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ Yoh, २०२४ 


संदर्भ: १. शासन निर्णय, क्र.कौविऊ-२०१७/प्र.क.२४३/अभियान-१ दि. ०५.०२.२०१८ 


२. महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई यांचे दि. २५.०६.२०२४ रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना : 


महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप्सला विविध प्रकारची आव्हाने आणि अडथळ्यांना सामोरे जावे 
लागते असे दिसून आले आहे. या क्षेत्रातील महिलांना fears सहाय्याशिवाय आणि पुरेशा 
निधीअभावी यडास्वी होणे जिकरीचे ठरते. महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप, शाळा, महाविद्यालयातील 
विद्यार्थीनीमधून उदयास येणारे स्टार्टअप यांना सुरूवातीपासून प्रोत्साहीत करून राज्यात सुरू 
असणाऱ्या SRA सेंटर्सच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करणे तसेच प्रोटोटाईप बनवणे इत्यादी 
करीता देखील सहाय करणे आवश्यक आहे. महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप यांना आवश्‍यकतेप्रमाणे 
अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिल्यास त्यांना संजिवनी मिळेल तसेच याद्वारे अन्य महिलांना देखिल 
रोजगार उपलब्ध होईल. महिला नेतृत्वातील स्टार्टअपमुळे स्थानिक गरजेवर आधारित व 
स्थानिक कच्चा माळ उपलब्धतेवर आधारित स्टार्टअप विकसित होऊ शकतील. स्टार्टअप 
विकासाद्वारे महिलामध्ये आत्मनिर्भरता वाढवून त्यांचा स्टार्टअपच्या विकासाच्या माध्यमातून 
उद्योगाचा व्यासायिक दृष्टिकोण विकसीत होईल. तसेच शहरी व ग्रामीण पातळीपर्यंत देखिल 
स्टार्टअप परिसंस्थेच्या विकासामध्ये वाढ होईल. याकरीता महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप यांना 
आर्थिक पाठबळ देण्याची आवश्‍यकता असून याकरीता राज्यामध्ये “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी 
होळकर महिला स्टार्टअप योजना” सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


राज्यातील महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप्सना प्रारंभीक टप्प्यावरील पाठबळ देण्यासाठी 
“पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना” राज्यामध्ये राबविण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः मनासो २८२४/प्र.क्र.५३/कौडल्य-२ 


योजनेचे उद्दिष्ट व स्वरूप: - 


महाराष्ट्र राज्यातील महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप्सना पाठबळ देणे. 


राज्यातील महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप्स व नाविन्यपूर्ण संकल्पना असलेल्या स्टार्टअप्सना 
व्यवसाय वृद्धीसाठी तसेच विस्तार करणेसाठी एक वेळेस अर्थ सहाय्य करणे. 

राज्यातील महिला स्टार्टअप्सला स्वावलंबी व आत्मनिर्भर करणे. 
देशातील सर्वाधिक महिला स्टार्टअप्स असलेले राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख निर्माण 
करणे. 

महिला स्टार्टअपच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीला चालना देऊन बेरोजगारी कमी करणे. 
या योजनेतील एकूण तरतूदीच्या २५ टक्के इतकी रक्कम शासनाद्वारे 
विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या मागासवर्गातील महिला, आर्थिकदृष्टया मागास वर्गातील 
महिलांकरीता राखीव ठेवण्यात येईल. 

राज्यातील महिला नेतृत्वातील प्रारंभिक टप्प्यातील स्टार्टअप्सना त्यांच्या उलाढालीनुसार 
किमान रू.१ लाख ते कमाल रू. २५ लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यात येईल. 


२. योजनेतील लाभार्थी पात्रता खालीलप्रमाणे:- 


१, 


& . 


उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग, भारत सरकार (Department for 
Promotion of Industry & internal trade) मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र नोंदणीकृत महिला 
नेतृत्वातील स्टार्टअप्स. 

सदर स्टार्टअप मध्ये महिला संस्थापक /सह संस्थापक यांचा किमान ५१% वाटा असणे 
आव्यक आहे. 

महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप किमान एक वर्षापासून कार्यरत असावा . 

महिला नेतृत्वातील स्टार्टअपची वार्षिक उलाढाल रु. १० लाख ते रू. १.०० कोटी पर्यंत 
असावी. 

महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप यांनी राज्य शासनाच्या कोणत्याही योजनेमधून अनुदान 
स्वरूपातील आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा. 
सदर योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी यांना 

अंमलबजावणी संस्था म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. 


३. योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया व लाभार्थ्यांची निवड 


१, 


सदर योजनेकरिता महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीच्या www.msins.in या 
अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने निशुल्क अर्ज करता येईल. 


अर्ज करण्यासाठी कंपनीचा प्रस्ताव, कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्रे ( MCA,) DPIIT मान्यता 
प्रमाणपत्र इ. कागदपत्रे आवश्‍यक असतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः मनासो २८२४/प्र.क्र.५३/कौशल्य-२ 


३. प्राप्त अर्जापैकी आश्वासक (promising), नाविन्यपूर्ण (innovative) व प्रभावी (high impact) 
स्टार्टअप्सला प्राधान्य देण्यात येईल. 


४. प्राप्त अर्जांपैकी रोजगार निर्मिती करण्याऱ्या स्टार्टअप्सला विशोष प्राधान्य राहील. 


५. आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय “मुल्यांकन समिती” गठीत 
करतील व या समितीमार्फत प्राप्त अर्जामधील निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या स्टार्टअप्स चे 
सादरीकरण सत्र घेण्यात येईल व मूल्यांकन निकषांद्वारे स्टार्ट अप्सची निवड करण्यात 
येईल. याकरीता स्टार्टअप क्षेत्रातील /बॅकींग क्षेत्रातील अग्रगण्य संस्थेच्या सहकार्याने 
कार्यवाही करण्यात येईल. पात्र ठरणा-या स्टार्टअप्स यांना देय ठरणारी रक्‍कम अनुदान 
स्वरुपात उपलब्ध करण्यात येईल. “मुल्यांकन समिती” त्यांच्या कामकाजाबाबत “सनियंत्रण 
व आढावा समिती” ला योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी अहवाल सादर करेल. 


६. राज्य शासनामार्फत सचिव, कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे 
अध्यक्षतेखाली “सनियंत्रण व आढावा समिती” गठीत करण्यात येत आहे. या समितीद्वारे 
योजनेचा वेळोवेळी आढावा घेऊन आवऱ्यक त्या सुधारणा योजनेत करण्यात येतील. सदर 
समितीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, सह सचिव / 
उप सचिव, कौडाल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग तसेच स्टार्टअप परिसंस्थेतील 
तज्ज्ञ निमंत्रित सदस्य असतील व या समितीचे सदस्य सचिव-अतिरिक्‍्त/सह मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई हे राहतील. 


७. योजनेचा लाभ विस्तृत करण्यासाठी प्रचार व प्रसिद्धीसाठी योजनेच्या एकुण रकमेच्या १ 
टक्क्यापर्यंत निधी खर्च करण्यात येईल. 


४. सदर योजनेकरीता स्वतंत्र लेखाशिर्ष उपलब्ध होईपर्यंत या योजनेचा खर्च लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक झेडए -२, मुख्य लेखाशिर्ष २२३० कामगार, सेवायोजना व कौशल्य विकास, 
उपलेखाशिर्ष २२३० A338 अंतर्गत (३१) सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षाखालील तरतूदीतून 
उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर योजनेकरीता स्वतंत्र लेखाशिर्ष प्राप्त 
झाल्यानंतर निधीचे समायोजन या लेखाशिर्षांतर्गत करण्यात येईल. 


५. सदर निधी आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई 
यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई यांचेकडे वर्ग करुन 
याबाबतचे लेखे स्वतंत्र व अद्ययावत ठेवावेत. उपरोक्त निधी ज्या कारणास्तव उपलब्ध करुन 
देण्यात आला आहे त्याच कारणास्तव खर्च करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी यांची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः मनासो २८२४/प्र.क्र.५३/कौडल्य-२ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०७०९१७४९१४५००३ असा आहे. हा 
seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
MANJUSHA 
AMIT KARANDE : 


(मंजुषा कारंडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत , 

१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा. उपमुख्यमंत्री,(गृह) यांचे खाजगी सचिव. 

५. सर्व मा. मंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा. अध्यक्ष /उपाध्यक्ष, विधानसभा,महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव. 

८. मा.सभापती/ उपसभापती, विधानपरिषद महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव. 

९. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई मा. 

१०. सर्व विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 

१२. मा. मुख्य सचिव यांचे, वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१३. मा. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्राळयीन सर्व विभाग यांचे स्वीय सहायक , 
मंत्रालय, मुंबई 

१४. मा. सचिव ,कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१५. आयुक्‍त, कौऱ्यल्य विकास व उद्योजकता आयुक्तालय, मुंबई 

१६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई. 

१७. निवड नस्ती. (कौडाल्य-२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


